RNI No. MAHBIL / 2009/31748 
Reg. No. MCS/174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ४, अंक १] 


शुक्रवार, जानेवारी ५, २०१८/पौष १५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ जानेवारी २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

क्रमांक धुमपा . २०११/ प्र.क्र . १५४( भाग-१)/ नवि - २५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम ( ४ ) च्या तरतुदींनुसार , महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र, असाधारण , केंद्रीय उप विभाग, भाग -१ अ, केंद्रीय उप विभाग , दिनांक दि . १० ऑगस्ट २०१५मध्ये प्रसिद्ध केलेली, शासन अधिसूचना, नगर 
विकास विभाग , क्र . धुमपा- २०११/ प्र. क्र . १५४ / नवि - २५ , दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाने , धुळे शहर महानगरपालिकेच्या ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे) विद्यमान हद्दीत फेरफार करण्याच्या हेतूने, उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या पोट - कलम ( ३) मधील खंड ( अ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना काढण्याचा आपला उद्देश जाहीर केला 
आहे, जेणेकरून तीत उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र समाविष्ट करता येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत उक्त अधिसूचनेच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या हरकती आणि 
सूचनांचा विचार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड (२ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी लक्षात घेऊन, जेणेकरून यास जोडलेल्या 
अनुसूची-एकमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गावांचे क्षेत्र महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करता येईल याकरिता , उक्त महानगरपालिकेच्या हद्दींमध्ये 
फेरफार करणे राज्य शासनास इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १९४९ चा ५९ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (३) च्या खंड ( अ) व्दारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याव्दारे, जिल्हाधिकारी, धुळे 
आणि उक्त महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि उक्त कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) व्दारे आवश्यक असल्याप्रमाणे 


भाग एक - अ ( म. उ.वि . ) - १- १ 


हानगरपालिकच्य 


रावया 


السلہ 


» 


४ . ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५, शके १९३९ 
प्रस्तावित अधिसूचनेच्या पूर्वप्रसिद्धी नंतर, या अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये नमूद केलेली क्षेत्रे उक्त महानगरपालिकेत समाविष्ट करून 
उक्त महानगरपालिकेच्या हद्दीत फेरफार करीत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , अनुसूची- एकमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर 
उक्त महानगरपालिकेची सुधारित सीमा या, यास जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये विनिदिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची- एक 
धुळे शहर महानगरपालिकेच्या बृहत् नागरी क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्रांचे वर्णन 
अनु.क्र . महसुली गावाचेनाव गावांचे क्षेत्र ( क्षेत्र चौ. कि . मी . मध्ये ) 

क्षेत्राचे गट क्रमांक / सर्वे क्रमांक 
( १ ) ( २) 
१ वलवाडी महसुली गावाचे संपूर्ण क्षेत्र ८.३२ गट क्र . २ ते १९, १९ अ , १९ ब, १९ / अ १, १९ / अ २, २० ते 

३४ , ७८ ते ८० , ८३ ते १०३, ११३ ते १७० संपूर्ण गावठाणसह . 
२ भोकर ४ . ०० 

गट क्र . १ ते ८० , १८७ ते २१० , १६६, १८६ संपूर्ण गावठाणसह . 
महिंदळे 

महसुली गावाचे संपूर्ण क्षेत्र ६.९७ गट क्र . १ ते ७, ६० ते ७९, १०० ते १३० संपूर्ण गावठाणसह. 
नकाणे १. २२ 

गट क्र . १अ, १ब , २ ते १३, ३५, ३६, ३८ , ३९ , १२० ते १२४ , 
१२५ / अ, १२५ / ब, १२५ / क , १२६ ते १३८अ, १३८ / ब, १३९ ते 
१४७, १४८ / अ , १४८ / ब, १४९ ते १५६ , १५७ / १, १५७/ २ , 

१५८ ते १६३, १६५, १६६ संपूर्ण गावठाणसह . 
५ अवधान 

गट क्र . १ ते १३, १४ / १, १४ / २, १५ ते २३, ६२ ते ६५ , ६७ ते 
७४, ७८ ते ८३, ८८ ते ९२, ९३/ १, ९३/ २, ९४ ते १०१, १०२ / 
१, १०२/ २, १०३ ते १११, ११२ /१, ११२/ २, ११३ ते १८३ संपूर्ण 

गावठाणसह. 
६ चितोड १ . ६८ 

गट क्र . १ ते २९, ३४ ते ४७ संपूर्ण गावठाणसह . 
७ नगाव ६ . ४६ 

गट क्र . २६४ ते २८९, २९० , २९१, २९२ भागशः, २९३ ते ३२९ , 
३३२ ते ३३५, ४३२, २४४ ते २४६, २४७ भागशः, ४४८ , २५१ 

ते २६२, ४४२, ४४८ , ४४० , ४०० . 
८ वरखेडी 

गट क्र . १ ते ३, ६५ , ७५ ते ८२, १६७ ते २८४ संपूर्ण गावठाणसह . 
बाळापूर महसुली गावाचे संपूर्ण क्षेत्र ६. ५९ गट क्र . १ ते २३ , २४ / अ , २४ / ब , २५ ते ९५, ९६ / अ, ९६ / ब, 

९७ ते १६९, १६९ / अ, १७० ते १७८ , १७९अ, १७९ब , १८० ते 

१९७ संपूर्ण गावठाणसह . 
१० मोराणे ८ . १९ 

गट क्र . १ ते ५० , ५१ / १ , ५१/ २, ५२ ते ६१, ६२ तलाव , ६३ ते 
७१, ७२ / अ, ७२ / ब, ७३ / अ, ७३ / ब, ७४ ते ८७, ८८ / अ , 
८८ / ब , ८९, ९० / अ , ९० / ब , ९१ ते १०७, ११२ ते १२६ , १२७ / १ , 
१२७/ २, १२८ ते १४१, १४२ / १, १४२ / २, १४३ ते १७४ संपूर्ण 

गावठाणसह . 
११ पिंपरी महसुली गावाचे संपूर्ण क्षेत्र ३.९९ गट क्र . १ ते २० , २१ / अ, २१/ ब, २२ ते ३५, ३६ / अ, ३६ / ब , 

३७ ते ४२, ४३ / अ, ४३/ ब, ४४ ते ७८ , ७९ / अ, ७९ / ब , ८० 
ते ९०, ९१/ अ, ९१/ ब, ९२ ते ९९, १०० / अ, १०० / ब, १०१ ते 
१०३, १०४ / अ , १०४/ ब , १०५ / अ , १०५ / ब , १०६/ अ , १०६ / ब , 

१०७ ते ११२ संपूर्ण गावठाणसह . 
एकूण 

५४. ६२ 


२ . ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५ , २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


१ 


उत्तर : 


२ 


पूर्व : 


अनुसूची- दोन 
धुळे शहर महानगरपालिकेच्या नागरी क्षेत्राच्या सुधारित हद्द 
मौजे भोकरच्या उत्तरेस गट क्र . ८० पासून गट क्र . १८६ भोकर ते गट क्र . १६६ पूर्वहद्दीने वलवाडी गट क्र . ११ 
व १९ / अ पर्यंत , तेथून मौजे नगाव गट. क्र . २९२ च्या पश्चिम हद्दीने गट क्र . ३२९, ३३२, ३३५ पर्यंत, तेथून नगाव 
बु. च्या नाला शिव हद्दीने गट क्र . ३१२ आग्रारोडपर्यंत , तेथून गट क्र . २४४ पासून नाल्याने गट क्र . २५४ पासून 
दक्षिण दिशेने गट क्र . २८७ पर्यंत , देवपूर मनपा हद्द स.क्र . ४६ पासून मनपा ( जुने ) हद्दीने देवपूर 
स . क्र . १३५ पर्यंत , तेथून मनपा जुन्या हद्दीने दक्षिण दिशेने पांझरा नदीपर्यंत , तेथून मनपा जुन्या हद्दीने पांझरा नदीचे 
दक्षिण किनाऱ्याने स. क्र . २३२ पर्यंत , तेथून मौजे वरखेडी गट क्र . ४ पर्यंत , तेथून दक्षिणेने मौजे वरखेडी गट क्र . 
२१४ पर्यंत , तेथून मौजे बाळापूर गट क्र . ३८ ने गट क्र . ३२ पर्यंत , तेथून मौजे बाळापूर गट क्र . १९ नाल्यापर्यंत . 
मौजे बाळापूर नाला हद्दीने गट क्र . १९ दक्षिण बाजुने बाळापूर शिवार हद्दीने गट क्र . १५४ पर्यंत ( नाल्यालगत ) , 
तेथून मौजे बाळापूर गट क्र . १४९ , १४६, १३८ , १०५ ते मनपा जुनी हद्द नाल्यापर्यंत , तेथून मौजे पिंपरी गावाचे 
शिव हद्दीने गट क्र . ३४ पर्यंत , तेथून मौजे अवधान गट क्र . १२० पासून अवधान शिवेने गट क्र . १३१ पर्यंत . 
मौजे अवधान गट क्र . १३१ पासून ते गट क्र . २४ आग्रारोडपर्यंत , तेथून आग्रारोडने उत्तर दिशेने गट क्र . २६ ते 
गट क्र . ८८ पर्यंत, तेथून पश्चिमेकडे गट क्र . ६२ पर्यंत . 
गट क्र . ६२ अवधान शिव हद्दीने मौजे धुळे मनपा जुने हद्दपर्यंत , तेथून मौजे चितोड गट क्र . ३० पासून गट 
क्र . २६ पर्यंत , तेथून उत्तर दिशेने गट क्र . ३४ पर्यंत , तेथून मौजे महिंदळे हद्दने गट क्र . १९३/ अ पर्यंत , तेथून 
मोराणे शिव हद्दीने गट क्र . ६३ पर्यंत , तेथून गट क्र . ६४, ६८ , ८३, १०६ , १०७, १०५, ११२, मोराणे शिव 
हद्दीपर्यंत , तेथून उत्तरेकडे शिव हद्दीने पांझरा नदीपर्यंत , तेथून पूर्वेकडे पांझरा नदीचे दक्षिण बाजुने मौजे मोराणे 
गावठाण हद्दीपर्यंत , तेथून मोराणे शिवाराच्या पश्चिम हद्दीपर्यंत, म्हणजेच पांझरा नदीचे दक्षिण हद्दीपर्यंत , तेथून 
पूर्वेस मोराणे गट क्र . ७ पर्यंत , तेथून नकाणे गट क्र . १२, १३, ३५ , ३६, ३८ , ३९ , १३० , १२९ , १२८, १२१, १२० , 
११८ , ११७ च्या पश्चिम हद्दीने नकाणे गावापर्यंत , पुढे गट क्र . ११७ पासून मौजे भोकर गावाच्या पश्चिम हद्दीने गट 
क्र . ८० पर्यंत . 


३ 


दक्षिण : 


४ 


पश्चिम : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . श. गोखले , 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग एक - अ ( म. उ.वि .) - १-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , जानेवारी ५ , २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th January 2018 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT . 


No. DMC . 2011/ C . R . 154 (Part- 1 )/UD - 25 . — Whereas, by the Government Notification , Urban 
Development Department , No. DMC. 2011/ C . R . 154 /UD - 25 , dated the 10th August 2015 published 
in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary ,Central Sub - Division , Part- 1A , Central 
Sub - Division ,dated the 10th August 2015 , issued in pursuance of the provisions of sub - section ( 4 ) 
of Section 3 of the Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949 ) (hereinafter referred 
to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra had announced its intention to issue a 
notification in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 3 ) of Section 3 of the 
said Act, with a view to alter the existing limits of the Municipal Corporation of the City of Dhule 
(hereinafter referred to as “ the said Municipal Corporation ” ), so as to include therein the area 
specified in Schedule - I appended to the said notification ; 

And whereas, the Government has considered the objections and suggestions received 
pursuant to the said notification within the period specified therein ; 

And whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243- Q of the 
Constitution of India , it is considered expedient by the State Government to alter the limits of 
the said Municipal Corporation , so as to include therein the areas of villages specified in Schedule 
I appended hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 3 ) of section 
3 of the Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949), and of all other powers enabling 
it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby , after consultation with the 
Collector ,Dhule and the said Municipal Corporation and after previous publication of the proposed 
notification as required by sub -section ( 4 ) of the said Section 3 , alters the limits of the said 
Municipal Corporation by including therein the areas mentioned in Schedule - I appended hereto 
and declares that the revised boundaries of the said Municipal Corporation after inclusion of the 
area mentioned in Schedule -I, shall be such as specified in Schedule - II appended hereto . 


Schedule - 1 
Description of the local areas to be included in the larger urban area of the Municipal 

Corporation of the City of Dhule . 


Gat /Survey Numbers of the Areas 


Sr. Name of the 
No . revenue village 
( 1 ) 

( 2 ) 


Area of the villages 
(Area in square k . m ) 

( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Walwadi 


Entire area of revenue 
village 8 . 32 


Gat No. 2 to 19 , 19A , 19B , 19A / 1 , 19A / 2 , 20 to 
34 , 78 to 80 , 83 to 103, 113 to 170 with whole 
Gaothan . 


2 


Bhokar 


4 .00 


Gat No . 1 to 80, 187 to 210 , 166 , 186 with 
whole Gaothan . 
Gat No. 1 to 7 , 60 to 79 , 100 to 130 with 
whole Gaothan . 


3 


Mahindale 


Entire area of revenue 
village 6 . 97 
1. 22 


4 


Nakane 


Gat No. 1A , 1B , 2 to 13 , 35 , 36 , 38 , 39, 120 to 
124 , 125A , 125B , 125C , 126 to 138A , 138B , 
139 to 147 , 148A , 148B , 149 to 156 , 157/ 1, 
157/2 , 158 to 163, 165 , 166 with whole 
Gaothan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


SCHEDULE - I- Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


5 


Avadhan 


4 .60 


6 


Chitod 


1 .68 


7 


Nagaon 


6 .46 


8 


Varkhedi 


2 .60 


9 


Balapur 


Entire area of revenue 
village 
6 .59 


Gat Nos. 1 to 13 , 14 / 1 , 14 / 2 , 15 to 23 , 62 to 65 , 
67 to 74, 78 to 83, 88 to 92 , 93 / 1 , 93/2 , 94 to 
101 , 102 / 1 , 102 /2 , 103 to 111, 112 / 1, 112 /2 , 
113 to 183 with whole Gaothan . 
Gat Nos . 1 to 29 , 34 to 47, with whole 
Gaothan . 
Gat Nos . 264 to 289 , 290 , 291 , 292 Partly , 293 
to 329 , 332 to 335 , 432 , 244 to 246 , 247 
Partly , 448 , 251 to 262, 442, 448 , 440 , 400 . 
Gat Nos . 1 to 3, 65 , 75 to 82 , 167 to 284 with 
whole Gaothan . 
Gat Nos . 1 to 23 , 24 / A , 24 / B , 25 to 95 , 96 / A , 96 / 
B , 97 to 169, 169/ A , 170 to 178 , 179A , 179B , 
180 to 197 , with whole Gaothan . 
Gat Nos. 1 to 50 ,51/1, 51/2 , 52 to 61, 62 The 
Lake, 63 to 71, 72/ A , 72 / B , 73 /A , 73/ B , 74 to 
87 , 88 /A , 88 / B , 89 , 90 / A , 90 / B , 91 to 107, 112 
to 126 , 127 / 1 , 127 /2 , 128 to 141, 142/ 1 , 142/ 2 , 
143 to 174 , with whole Gaothan . 
Gat Nos . 1 to 20 , 21/A , 21/B , 22 to 35 , 36 / A , 36 / 
B , 37 to 42, 43/A , 43 /B , 44 to 78 , 79 / A , 79 / B , 
80 to 90 , 91/ A , 91 /B , 92 to 99, 100 / A , 100 / B , 
101 to 103, 104 / A , 104/ B , 105 / A , 105 / B , 106 / A , 
106 / B , 107 to 112 , with whole Gaothan . 


10 


Morane 


8 . 19 


11 


Pimpri 


Entire area of revenue 
village 
3 .99 


1 


SCHEDULE - II 
Revised boundaries of urban area of Municipal Corporation of the City of Dhule . 
North . — 

From Northern side of Mauje Bhokar G .No. 80 upto Gat No. 186 Bhokar , to 
Eastern side of Walwadi upto G .No. 19 and 19A , then by Mauje Nagaon 
village boundary of G .No. 292 up to G .No. 329 , 332 , 335 , then from Nagaon 
( B ) nala shiv boundary upto G .No. 312 Agra Road , then from G .No. 244 up 
to G .No. 254, then Southern side to G .No. 287, then from Deopur S .No. 46 
along with municipal old limit to G .No. 135 , then Southern side to Panzara 
river, then from Panzara river southern side to S .No. 232 , then upto Mauje 
Warkhedi G .No. 4 , then upto Southern side of Mauje Warkhedi G .No. 214 , 
then upto Mauje Balapur G .No. 38 via G . No. 32 , then Mauje Balapur G .No. 19 

upto Nala . 
East. — . From Mauje Balapur G .No. 19 Southern sides village boundary of Mauje 

Balapur upto G .No . 154, then Mauje Balapur G .Nos. 149, 146 , 138 , 10 
Municipal limit , then Mauje Pimpri along with village boundary to G .No. 34 , 
then from Mauje Avadhan G .No . 120 to along with Avadhan village 

boundary to G .No. 131. 
South . — From Avadhan village boundary to G .No . 131 upto G .No . 24 nearby Agra 

Road , then Agra Roads Northern direction upto G .No. 26 to G .No. 88 , 
then from G .No. 88 to Western side to G .No. 62. 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


4 


West. 


From Avadhan G . No. 62 to along with Avadhan village boundary upto 
Mauje Chitod G . No. 30 to G . No . 26 to along Northern side upto Morane 
village boundary to G .No. 63, than from G . Nos . 64 , 68 , 83 , 106 , 107, 105 , 
112 to Morane village boundary, then Northern side of Morane village 
boundary to North side Panzara river , than Eastern direction of Panzara 
river to cross river of side Mauje Morane Gaothan boundary, then upto 
West side of Mauje Morane village boundary , means upto Southern side 
of Panzara River , then upto East of Mauje Morane G . No. 7 , then Western 
boundary of Mauje Nakane G . Nos . 12 , 13 , 35 , 36 , 38 , 39 , 130 , 129, 128 , 121, 
120 , 118 , 117 , then from G . No. 117 upto G . No. 80 of Mauje Bhokar . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S . GOKHALE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ जानेवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ . 

___ क्रमांक झेडपीबी . २०१५ / प्र.क्र .८२ / धुळे (१)/पं. रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा 
महा. अधिनियम पांच ) यांचे कलम ४ चे पोट- कलम (१ ) यासह कलम २५४ चे पोट- कलम (१ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र स्तंभ (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून धुळे जिल्ह्यातून 
वगळीत आहे : 

अनुसूची 


स्थानिक क्षेत्र 


अ.क्र . 
(१ ) 
१. 


जिल्हा 

(२ ) 
धुळे. 


गट 
( ३ ) 
धुळे. 


निवडणूक विभाग 

( ४ ) 


वगळण्याचा दिनांक 

( ६ ) 
५ जानेवारी २०१८ . 


बाळापूर . 


वरखेडी . 


لهسه 


नगाव. 
बिलाडी. 


ه 


बाळापूर ग्रामपंचायतीचे ६. ५९ चौ . कि . मी . 
क्षेत्र प्रिंत्री ग्रामपंचायतीचे ३. ९९ चौ . कि . मी . क्षेत्र 
वरखेडी ग्रामपंचायतीचे २. ६० चौ.कि . मी . क्षेत्र 
नगाव ग्रामपंचायतीचे ६. ४६ चौ.कि . मी . क्षेत्र 
नकाणे ग्रामपंचायतीचे १. २२ चौ .कि . मी . क्षेत्र भोकर 
ग्रामपंचायतीचे ४ .०० चौ .कि . मी . क्षेत्र 
महिंदळे ग्रामपंचायतीचे ६.९७ चौ .कि . मी . क्षेत्र मोराणे 
ग्रामपंचायतीचे ८ .१९ चौ. कि . मी . क्षेत्र 
अवधान ग्रामपंचायतीचे ४ .६० चौ.कि . मी . क्षेत्र चितोड 
ग्रामपंचायतीचे १.६८ चौ .कि . मी . क्षेत्र 
वलवाडी ग्रामपंचायतीचे ८ . ३२ चौ . कि . मी . क्षेत्र 


م 


मोराणे प्रल . 


م 


अवधान 


6 


वलवाडी १ व २. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


ARASH 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001. 

dated the 5th January 2018 . 

| NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 82 /Dhule ( 1 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub - section ( 1 ) of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it 
in this behalf, the Government ofMaharashtra hereby excludes from the Dhule District, the local 
areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned 
in column (6 ) thereof : 

SCHEDULE 


ISHADS 


CHAYA 


Local areas 


Date of exclusion 


Sr. District Block 
No 
( 1) (2 ) (3) 


Electoral 
Division 

( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1. 


Dhule. Dhule . 


Balapur. 


Varkhedi. 


Nagaon . 


Biladi. 


6 .59 sq .k . m . area of 

5th January 2018 . 
Balapur Grampanchayat 
3 .99sq .k . m . area of Pimpri 
Grampanchayat . 
2 .60 sq .k . m . area of Varkhedi 
Grampanchayat. 
6 . 46 sq .k . m .area of Nagaon 
Grampanchayat. 
1. 22 sq.k . m . area of Nakane 
Grampanchayat. 4 . 00 sq .k . m . 
area of Bhokar Grampanchayat. 
6 . 97 sq .k .m . area of Mahindale 
Grampanchayat. 8 . 19 sq .k . m . 
area of Morane Grampanchayat . 
4 .60 sq .k . m . area of Avadhan 
Grampanchayat. 1.68 sq .k . m . 
area of Chitod Grampanchayat . 
8 . 32 sq .k . m . area of Walwadi 
Grampanchayat. 


Morane 
Pr. la . . 


Avadhan . 


Walwadi 
1 and 2 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ०५ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी . २०१५ /प्र.क्र . ८२ / धुळे (२ )/पं. रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम - पाच) यांच्या कलम ५ यासह २५६ चे पोट -कलम ( १) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र , स्तंभ क्रमांक (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक ०५ जानेवारी २०१८ पासून धुळे जिल्ह्याच्या 
धुळे गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक पीएसई. १०९६ / प्र.क्र .११४ / ०५ , 
दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 


उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, धुळे जिल्ह्याशी संबंधित नोंद ६ मध्ये धुळे तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३) मधील नोंदी समोर स्तंभ ( ४ ) 
मध्ये “ धुळे गट ” यासाठी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


“ धुळे गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून बाळापूर ग्रामपंचायतीचे ६. ५९ चौ. कि . मी. क्षेत्र, प्रिंप्री ग्रामपंचायतीचे ३. ९९ चौ.कि . मी . क्षेत्र , 
वरखेडी ग्रामपंचायतीचे २. ६० चौ.कि . मी . क्षेत्र , नगाव ग्रामपंचायतीचे ६. ४६ चौ .कि . मी . क्षेत्र , नकाणे ग्रामपंचायतीचे १. २२ चौ.कि . मी . क्षेत्र , भोकर 
ग्रामपंचायतीचे ४.०० चौ. कि . मी . क्षेत्र, महिंदळे ग्रामपंचायतीचे ६.९७ चौ. कि . मी . क्षेत्र,मोराणे ग्रामपंचायतीचे ६. ९७ चौ .कि . मी . क्षेत्र , अवधान 
ग्रामपंचायतीचे ४. ६० चौ .कि . मी . क्षेत्र, चितोड ग्रामपंचायतीचे १. ६८ चौ. कि . मी . क्षेत्र व वलवाडी ग्रामपंचायतीचे ८. ३२ चौ .कि . मी . क्षेत्र ”. 

अनुसूची 


स्थानिक क्षेत्र 


वगळण्याचा दिनांक 


अ . क्र . जिल्हा 
__ (१) (२) 

१. धुळे 


गट 
(३ ) 
धुळे 


निर्वाचक गण 

( ४ ) । 


बाळापूर 


०५ जानेवारी २०१८ 


वरखेडी 


cm 


नगाव 
बिलाडी 


बाळापूर ग्रामपंचायतीचे ६. ५९ चौ . कि . मी . क्षेत्र 
प्रिंत्री ग्रामपंचायतीचे ३. ९९ चौ . कि . मी . क्षेत्र 
वरखेडी ग्रामपंचायतीचे २. ६० चौ .कि . मी . क्षेत्र 
नगाव ग्रामपंचायतीचे ६. ४६ चौ. कि . मी . क्षेत्र 
नकाणे ग्रामपंचायतीचे १. २२ चौ.कि . मी . क्षेत्र 
भोकर ग्रामपंचायतीचे ४. ०० चौ.कि . मी . क्षेत्र 
महिंदळे ग्रामपंचायतीचे ६.९७ चौ .कि . मी . क्षेत्र 
मोराणे ग्रामपंचायतीचे ८ .१९ चौ .कि . मी . क्षेत्र 
अवधान ग्रामपंचायतीचे ४ . ६० चौ . कि . मी . क्षेत्र 
चितोड ग्रामपंचायतीचे१. ६८ चौ .कि . मी . क्षेत्र 
वलवाडी ग्रामपंचायतीचे ८. ३२ चौ . कि . मी . क्षेत्र . 


मोराणे प्रल 


3 


अवधान 


वलवाडी १ व २ 


| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म. उ.वि . ) - १- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

Dated the 5th January 2018 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR -82/Dhule ( 2 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of 
sub - section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962) , and of all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra hereby , excludes from the Dhule Block of Dhule District, the local 
areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 05th January 
2018 , and for this purpose amends the Government Notification , Rural Development and Water 
Conservation Department, No.PSE . 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September 1996 as follows, 
namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 6 relating to Dhule District , 
against entry in column ( 3 ) relating to Dhule Taluka, in column (4 ), for the words “ Dhule Block ” 
the following shall be substituted , namely : 

“ Dhule Block excluding the following local areas 6 .59 sq .k . m .area of Balapur Grampanchayat , 
3 . 99 sq .k .m . area of Pimpri Grampanchayat , 2 .60 sq .k . m . area of Varkhede Grampanchayat , 
6 . 46 sq . k . m . area of Nagaon Grampanchayat , 1. 22sq . k . m . area of Nakane Grampanchayat , 
4 . 00 sq .k . m . area of Bhokar Grampanchayat , 6 . 97 sq . k . m . area of Mahindale Grampanchayat , 
8 . 19 sq. k . m . area of Morane Grampanchayat, 4 .60 sq .k . m . area of Avadhan Grampanchayat, 
1 .68 sq.k . m . area of Chitod Grampanchayat and 8 . 32 sq . k . m . area of Walwadi Grampanchayat ” . 

SCHEDULE 


Local areas 


Date of exclusion 


Electoral 
Colleges 


Sr. District Block 
No . 
( 1) (2 ) (3) 
1. Dhule Dhule 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Balapur 


ai 


Varkhedi 


Nagaon 


Biladi 


6 . 59 sq .k . m . area of 

5th January 2018 
Balapur Grampanchayat. 
3 . 99sq .k . m . area of Pimpri 
Grampanchayat . 
2 .60 sq .k .m . area of Varkhedi 
Grampanchayat . 
6 .46 sq .k . m .area of Nagaon 
Grampanchayat . 
1 .22 sq . k . m .area of Nakane 
Grampanchayat. 4 .00 sq .k . m . 
area of Bhokar Grampanchayat. 
8 . 19 sq . k . m . area of Morane 
Grampanchayat . 6 .97 sq. k . m . 
area of Mahindale Grampanchayat. 
4 .60 sq . k . m . area of Avadhan 
Grampanchayat . 1 .68 sq. k . m . 
area of Chitod Grampanchayat . 
8 .32 sq .k . m .area of Walwadi 
Grampanchayat. 


10 


Morane 
Pr. la . 


Avadhan 


Walwadi 
1 and 2 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ०५ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र .८२ / धुळे ( ३) /पं . रा. ५. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, ( सन १९५९ चा तीन ) यांचे कलम ( ४ ) चे 
पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार व 
संविधानाच्या भाग - IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद, धुळे आणि सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मधील संबंधित 
महसुली गावांच्या ग्रामपंचायत व ग्रामसभेशी विचारविनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या महसुली गावांच्या समोरील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून 
राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे . 


अनुसूची 


अ. क्र . 


गांवे 


स्थानिक क्षेत्र 


गांव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 

( ४ ) 


( 3 ) 


०५ जानेवारी २०१८ . 


|om*; 


वलवाडी 
भोकर 
महिंदळे 
नकाणे 


अवधान 
चितोड 


वलवाडी ग्रामपंचायतीचे ८. ३२ चौ.कि . मी . क्षेत्र . 
भोकर ग्रामपंचायतीचे ४. ०० चौ.कि . मी . क्षेत्र . 
महिंदळे ग्रामपंचायतीचे ६.९७ चौ .कि . मी . क्षेत्र . 
नकाने ग्रामपंचायतीचे१.२२ चौ .कि . मी. क्षेत्र . 
अवधान ग्रामपंचायतीचे ४ .६० चौ.कि . मी. क्षेत्र. 
चितोड ग्रामपंचायतीचे १. ६८ चौ .कि . मी . क्षेत्र . 
नगाव ग्रामपंचायतीचे ६. ४६ चौ.कि . मी . क्षेत्र . 
वरखेडी ग्रामपंचायतीचे २. ६० चौ .कि . मी . क्षेत्र . 
बाळापूर ग्रामपंचायतीचे ६. ५९ चौ.कि . मी . क्षेत्र . 
मोराणे ग्रामपंचायतीचे ८. १९ चौ .कि . मी . क्षेत्र . ४ 
प्रिंप्री ग्रामपंचायतीचे ३. ९९ चौ.कि . मी . क्षेत्र . 


नगाव 
वरखेडी 
बाळापूर 
मोराणे 
पिंप्री 


० 


११ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म. उ. वि .) - १-२अ 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort ,Mumbai 400 001. 

Dated the 05th January 2018 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VILAGE PANCHAYATS ACT . 

No. ZPB . 2015 /CR -82 /Dhule (3 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub - section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchyats Act (III of 1959 ), read with 
clause ( g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that 
behalf, and in partial modification of all earlier notifications issued in this behalf , and after 
consultation with the Standing Committee of the Dhule Zilla Parishad , Village Panchayats and 
Gram Sabhas of the respective revenue villages specified in column ( 2 ) of the Schedule appended 
hereto , the Government of Maharashtra , hereby declares that the local areas specified in column 
( 3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue villages specified in column ( 2 ) 
thereof, shall cease to be the villages , for the purposes of Part IX of the Constitution , with effect 
from the date shown in column ( 4 ) thereof. 

SCHEDULE 


Local areas 


Date of cessation 


Sr . 
No. 


Revenue 
villages 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


05th January 2018 


1 . Walwadi 
2 . Bhokar 
3. Mahindale 
4 . Nakane 
5 . Avadhan 
6 . Chitod 
7 . Nagaon 
8 . Varkhedi 
9. Balapur 
10 . Morane 
11. Pimpri 


8 . 32 sq. k .m .area of Walwadi Grampanchayat . 
4 . 00 sq .k . m . area of Bhokar Grampanchayat. 
6 . 97 sq.k . m . area of Mahindale Grampanchayat . 
1 .22 sq .k .m .area of Nakane Grampanchayat. 
4 .60 sq. k . m .area of Avadhan Grampanchayat . 
1 .68 sq .k .m . area of Chitod Grampanchayat. 
6 .46 sq .k .m .area of Nagaon Grampanchayat. 
2 .60 sq .k . m . area of Varkhedi Grampanchayat . 
6 .59 sq .k . m . area of Balapur Grampanchayat. 
8 .19 sq .k . m . area of Morane Grampanchayat . 
3 .99 sq .k . m .area of Pimpri Grampanchayat . 


By order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ०५ जानेवारी २०१८ 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र .८२/ धुळे ( ४) /पं. रा. ५. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
( सन १९६२ चा महा. अधिनियम ५ ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम (१) यासह कलम २५४ च्या पोट -कलम ( १) चा खंड ( क ) यान्वये महाराष्ट्र 
शासनाने, शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र .८२/ धुळे ( १)/ पं. रा. ५, दिनांक ०५ जानेवारी २०१८ , 
याव्दारे धुळे जिल्हा परिषदेच्या परिषद सदस्यांच्या पदावधीमध्ये, धुळे जिल्ह्याच्या सीमांमधून, इतर गोष्टींबरोबरच यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक विभागाचा समावेश असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांना त्यांमधून वगळून ( यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ वगळलेले 
क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) त्या सीमांमध्ये फेरफार केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, हे वगळलेले क्षेत्र आता, धुळे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ठ करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग बनलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये नमूद केलेला धुळे जिल्हा परिषदेचा परिषद सदस्य हा , उक्त जिल्हा परिषदेच्या, या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या, वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतो, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महा. ५ ) याच्या कलम २५५ च्या पोट- कलम 
( २) चा खंड ( ख ) चा उप खंड ( दोन) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, तसेच धुळे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित सदस्यास आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ५) मध्ये नमूद केलेल्या, धुळे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यास दिनांक ०५ जानेवारी २०१८ या दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव 


जिल्हा 
( २ ) 
धुळे 


निवडणूक विभाग 

( ४ ) 
वलवाडी 


__ ( ५ ) 


१. 


धुळे 


श्री. शांताराम रामदास राजपूत (भिल ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


ARASH 


ISHADS 


NCHAYAT 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001 

Dated the 05th January 2018 

ORDER 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No . ZPB . 2015 /CR -82/ Dhule ( 4 )/ PR5 . - Whereas by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department , No. ZPB . 2015 /CR - 82/Dhule ( 1 )/PR 5 dated 
the 05th January 2018 , issued under clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 254 read with 
sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), the Government of Maharashtra during the term of the Councilor of the Dhule 
Zilla Parishad altered the boundaries of the Dhule District by excluding , inter alia , therefrom 
the local areas comprising the Electoral Division mentioned in column ( 4 ) of the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the excluded area ” ) ; 

And whereas, the excluded area have now been included in , and forms part of, the Municipal 
area of the Dhule Municipal Corporation ; 

And whereas, the Governemnt of Maharashtra is of the opinion that the Councilor of the 
Dhule Zilla Parishad mentioned in column (5 ) of the said Schedule , represents the excluded area 
mentioned in column ( 4 ) of the said Zilla Parishad ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( ii) of clause ( 6 ) 
sub - section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 
(Mah . V of 1962), and after giving, to the concerned councilor of Dhule Zilla Parishad , the 
reasonable opportunity of being heard and of all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra hereby removes with effect from the 05th day of January 2018 , the 
Councilor of the Dhule Zilla Parishad mentioned in column (5 ) of the said Schedule . 

SCHEDULE 


District 


Block 


Electroral Division 


Name of the ZillaParishad Councilor 


Sr. 
No 
(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


Dhule 


Dhule 


Walwadi 


Shri Shantaram Ramdas Rajput ( Bhil) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 


१५ 


ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ जानेवारी २०१८ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र .८२ / धुळे ( ५) /पं. रा. ५. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन 
१९६२ चा महा. अधिनियम ५) याचे कलम ५ सह, कलम २५६ च्या पोट -कलम (१) चा खंड ( ख ) यान्वये महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना, 
ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभाग , क्रमांक झेडपीबी २०१५ / प्र. क्र . ८२ / धुळे ( २ )/ पं. रा. ५ , दिनांक ५ जानेवारी २०१८ , याद्वारे धुळे जिल्हा 
परिषदेच्या वलवाडी पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीमध्ये वलवाडी गटाच्या सीमांमधून , इतर गोष्टींबरोबरच, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ (५ ) मध्ये नमूद केलेल्यानिर्वाचक गणाचा ( इलेक्ट्रोल कॉलेजचा ) समावेश असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांना त्यांमधून वगळून ( यात यानंतर ज्याचा 
निर्देश “ वगळलेले क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे .) त्या सीमांमध्ये फेरफार केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, हे वगळलेले क्षेत्र आता धुळे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ठ करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग बनलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद केलेले वलवाडी या पंचायत समितीचे सदस्य या , उक्त पंचायत समितीच्या, या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या, वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतात, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ ( सन १९६२ चा महा. ५ ) याच्या कलम २५७ च्या पोट 
कलम ( दोन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , तसेच वलवाडी 
पंचायत समितीच्या संबंधित सदस्यांस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६ ) मध्ये 
नमूद केलेल्या वलवाडी पंचायत समितीच्या सदस्यास दिनांक ५ जानेवारी २०१८ या दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे . 

अनुसूची 
अ.क्र . जिल्हा गट 

निर्वाचक गण 

पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 
___ (१ ) ( २) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
वलवाडी- १ 

श्री . नरेश रुपला चौधरी 
वलवाडी- २ 

श्रीमती रंजना वाल्मीक वाघ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जानेवारी ५, २०१८ / पौष १५ , शके १९३९ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort ,Mumbai 400 001, 

Dated the 5th January 2018 . 

ORDER 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No.ZPB -2015 /CR -82/Dhule (5 )/PR5 .- Whereas by Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department No.ZPB - 2015 /CR -82/Dhule ( 2 )/PR5 dated the 5th January 
2018 , issued under clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), theGovernment ofMaharashtra 
during the term of Office of the members of the Walwadi Panchayat Samiti of the Dhule Zilla 
Parishad , altered the boundaries of the Walwadi Block by excluding , inter alia , therefrom the 
local areas comprising the electoral colleges mentioned in column (5 ) of the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as “ the excluded area ” ); 

And whereas , the excluded area has now been included in , and forms part of, the Municipal 
area of the Dhule Municipal Corporation ; 

And whereas , the Governemnt of Maharashtra is of the opinion that the members of the 
Dhule Panchayat Samiti mentioned in column (6 ) of the said Schedule , represents the excluded 
area mentioned in column (5 ) of the said Panchayat Samiti ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of section 257 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961(Mah . V of 1962), and after giving , 
to the concerned members of Dhule Panchayat Samiti , the reasonable opportunity of being heard 
and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby removes, 
with effect from the 5th day of January 2018 , the members of the Dhule Panchayat Samiti 
mentioned in column (6 ) of the said Schedule . 

Schedule 


District 


Block 


Sr. 
No 
(1 ) 
i 


Electoral 
Division 

(4 ) 


Electroral 
Colleges 


Name of the Panchayat 
Samiti members 

( 6 ) 


(2 ) 


(3 ) 


Dhule 


Dhule 


Walwadi 
Walwadi 


Walwadi- 1 


Shri Naresh Rupala Choudhari 
Shrimati Ranjana Valmik Wagh 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


